असा. क्र. ९७५ रजिस्टर्ड नं. एमएच/एमआर/साऊथ-२२९/२००६-०८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


खुधवार, जुलै Ro, २००८/श्रावण ८, शके ९९३० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक विले आहेत. 
peacock ital esi ih द तक कक क 


भाग चार-न 


महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले (भाग एक, एव्ह-अ आणि एक- 
ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिव्हत्त? नियम ब आदेश. 


गृह विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३० जुलै २००८ 


अधिसूचना 


मुंबई दारूबंदी अधिनियम, १९४९. 

क्रमांक एमआयएस. ११०७/सीआर-४०/इएक्ससी-३.--ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने असा विचार 
केला की, मुंबई विदेशी मद्य नियम, १९५३ मध्ये सुधारणा करून खालील नियम तात्काळ अंमलात 
आणावेत आणि म्हणून मुंबई दारूबंदी अधिनियम, १९४९ (१९४९ चा मुंबई पंचवीस) (यात यापुढे 
ज्याचा उक्त अधिनियम असा निर्देश केलेला आहे.) च्या; कलम १४३ च्या उप-कलम (३) च्या 
परंतुकानुसार तरतूद केल्याप्रमाणे हे नियम आधी प्रसिद्ध न करता ते करण्यात यावेत ; 


x 


(७७७) 
भाग चार-ब-- २१६ [ किंमत : रुपये १०.०० ] 


७७८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., जुलै ३०, २००८/आ्रावण ८, शके १९३० [भाग चार-ब 


त्याअथी, आता, उक्त अधिनियमाचा कलम १४३ च्या उप-कलम (२) च्या खंड (बी) व (फ), 
(ग), (जी), (एच), (के), (१३) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र 
शासन याद्वारे महाराष्ट्र विदेशी मद्य नियम, १९५३ मध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी खालील नियम 
करीत आहे :-- 


१, या नियमांना “ महाराष्ट्र विदेशी मद्य (सुधारणा) नियम, २००८ ant संबोधण्यात यावे. 


२. मुंबई विदेशी मद्य नियम, १९५३ (यात यापुढे ज्याचा “ मूळ नियम ” असा निर्देश केलेला 
आहे.) च्या नियम ५-ब नंतर खालील नियमांचा समावेश करण्यात थाबा, ते असे :-- 


५क. (१) फक्त बाईतसाठी व्यापार आणि आयात अनुज्ञप्तीसाठी अर्ज, कोणतीही 'व्यक्‍ती 
बाईनची आयात करून घाऊक पद्धतीने विक्री करू इच्छित असेल, तर aT AAT एफएलडब्ल्यू/ 
ओ-१ओ मध्ये फक्त बाईनचा व्यापार व आयात अनुज्ञप्तीसाठी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अर्ज करू 
शकतील. अशा प्रत्येक अर्जासोबत रुपये पन्नास चे शुल्क भरल्याचा पुरावा म्हणून चलन जोडणे 
आवश्यक आहे. 


(२) उप-कलम ५क (१) नुसार अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी यांनी अर्जात नमूद 
केलेला तपशील आणि अर्ज निकाली काढण्यासाठी इतर आवश्यक वाटणाऱ्या बाबींची चौकशी 
करतील, जिल्हाधिकारी यांनी अर्ज केलेली अनुज्ञप्ती देण्याबाबत कोणतीही हरकत नाही, याची 
खात्री झाल्यास शासनाची पूर्व परवानगी घेऊन रु. ५,००० इतके शुल्क ब रु. ५,००० इतके अनामत 

: रक्‍कम जमा केल्यानंतर अर्जदारास या नियमांना जोडलेल्या नमुना एफएलडब्ल्यू-रोमन एक मधील 
अनुज्ञप्ती मंजूर करू शकतील. 


(३) फॉर्म एफएल-१ मधील अनुज्ञप्तीस लागू होणाऱ्या नियम ५ (बी), ६, ६ (अ), ७ ते 
१५८, १६ (२), १८ ते २३ मधील सर्व तरतुदी बाईनसाठी योग्य बदलासह जशाच्या तशा नमुना 
एफएलडब्ल्यू-रोमन १ या अनुज्ञप्तीस लागू राहतील. 


३. मुख्य नियमांच्या नियम ४८-बी मधील उप-नियम (३) नंतर खालील नियमांचा समावेश 
करण्यात यावा तो असा :-- क 


vet, (९) फक्त बाईनची विक्री करण्यासाठी तात्पुरती क्लब अनुज्ञप्तीसाठी अर्ज, कोणत्याही 
क्लबचे सचिव किंबा कोणतीही अशो संस्था किंबा क्लब किंवा संस्था यांनी प्राधिकृत केलेली 
कोणतीही व्यक्ती कोणत्याही विशेष कार्यक्रमात बाईनची तात्पुरती विक्री करू इच्छित असेल, तर 


भाग चार-ब ] महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., जुलै ३०, २००८/श्रावबण ८, शके १९३० ७७९ 


त्याकरिता जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तात्पुरती क्लब अनुज्ञप्ती ' मिळण्यासाठी अर्ज करू 
शकतील. अशाप्रकारे प्रत्येक अर्जासोबत शुल्क भरल्याचा पुरावा म्हणून रुपये ५० शासन जमा 
केलेबाबतचे चलन सादर करतील व अर्जामध्ये पुढील माहितीचा समावेश असावा :--- 


(१) संस्थेचे नाव 


(२) संस्थेचा संपूर्ण पत्ता, घराचा अथबा 
इमारतीचा जनगणना क्रमांक गल्ली, 
गावाचे, शहराचे, महानगराचे नाव इत्यादी. 


(३) बाईन तात्पुरती विक्री करण्यासाठीच्या 
विशेष कार्यक्रमाचा उद्देश. 


(४) बिशेष कार्यक्रमांची तारीख/तारखा 


(५) सदर fate कार्यक्रमामुळे मिळणारा नफा 
कोणत्या धर्मादायी संस्थेच्या मदतीसाठी 
वापरणार आहे काय ? असल्यास, कशा 
रीतीने ; आणि 


(६) विशेष कार्यक्रम सुरू होण्याची ब बंद 
होण्याची बेळ, 


(२) उप-कलम (१) नुसार अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर अर्जात नमूद केलेला तपशील तपासणीसाठी 
जिल्हाधिकारी चौकशी करतील, आणि क्लब किंवा संस्थेची मद्यविक्री करण्याचे प्रस्तावित. केले 
आहे ती जागा नियमातील तरतुदीनुसार तसेच राज्य शासन 'व आयुक्‍त यांनी वेळोबेळी निर्गमित 
केलेल्या सूचनांनुसार आहे आणि अर्ज केलेलो अनुज्ञप्ती मंजूर करण्यास काही हरकत नाही, 
अशी स्वतःची खात्री पटल्यानंतर, अर्जदारास रुपये ६०० इतकी शुल्काची प्रती कार्यक्रम किंवा 
त्यात नमूद केलेल्या तात्पुरत्या कालावधीसाठी भरून घेतल्यानंतर, नमुना एफएलडल्ब्यू-४ मध्ये 
फक्त बाईन विक्रोसाठीची. तात्पुरती क्लब अनुज्ञप्ती मंजूर केल्याबाबतचा निर्णय कळवू शकतील. 


(३) एफएल-४ अनुज्ञप्तीच्या विदेशी मद्यासाठीचा नियम ४९ ते ५३, ५५ ते ६१ मधील सर्व 
. 
तरतुदी बाईन साठीचा नमुना एफएलडब्ल्यू-४ अनुज्ञप्तीस योग्य बदलासह जशाच्या तशा लागू 
राहतील. 


(४) मुख्य नियमानंतर जोडलेल्या फॉर्म एफएल/ए-शए नंबर फॉर्म्स्‌ समाविष्ट करण्यात याबा. 
भाग चार-ब--२१६अ 


७८० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., जुलै ३०, २००८/श्रावण ८, शके १९३० [भाग चार-ब 


४. मुख्य निंयमांतील “ नमुना एफएल/ओ-१ओ ” नंतर खालील नमुना समाविष्ट करण्यात यावा 
तो असा 
“ नमुना एफएल डब्ल्यू/जे-९ ओ 
[ नियम ५ सी (१) पहा ] * 
(भारताच्या सरहद्दीबाहेरून वाईनची आयात तसेच घाऊक व्यापार करणेसाठी 
आयात ब व्यापार मिळणेबाबतचा अर्जाचा नमुना.) 


(५) अर्जदाराचे नाव ब पत्ता 


(२) जर अर्जदार भागीदार असेल तर भागीदारांची 
नावे ब पत्ते. 
_ (३) aged व्यवहार होणाऱ्या जागेबाबतचे निश्‍चित : 
ठिकाण व त्याचा संपूर्ण पत्ता. 


(४) अर्जदार (किंवा त्याचा कोणताही भागीदार) अर्ज : 
करतेवेळेस किंवा त्यापूवी. 
(व्यक्तीशः किंवा भागीदारीत) कोणतीही बाईन 
विक्रीची अनुज्ञप्ती मंजूर होती काय, असेल तर 
त्याबाबतची माहिती, 
(५) अर्जदाराचे तारण ठेवल्याबाबतचा पुरावा 
(६) अर्जदाराकडे राज्य उत्पादन शुल्काची थकबाकी 
किंवा विक्रीकर, आयकर इत्यादी सारख्या इतर 
कोणत्याही शासकीय देण्याची थकबाकी आहे काय ? 
मी याद्वारे असे घोषित करतो की, वर दिलेला तपशील/माहिती खरी आंहे. 


मी याद्वारे हमी देतो की, मी अनुज्ञप्तीच्या अटी तसेच मुंबई दारूबंदी अधिनियम, १९४९ च्या 
तरतुदी/नियम/विनियम व आदेशाचे बेळोवेळी पालन करीन. 


दिनांक अर्जदाराची सही 
प्रति, 
जिल्हाधिकारी 


भाग चार-ब ] महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., जुलै ३०, २००८/श्रावबण ८, शके ९९३० ७८१ 


नमुना एफएल डब्ल्यू-एक 
[ नियम ५ क (२) पहा ] 
(संपूर्ण महाराष्ट्र राज्याकरिता) 
(भारताच्या सरहद्दीवरून येणाऱ्या बाईनची आयात ब घाऊक व्यापार करण्यासाठी 
आयात व व्यापार अमनुज्ञप्तो जागेमध्ये बाईन प्राशन करण्यासाठी नाही.) 


मुंबई दारूबंदी अधिनियम, १९४९ (१९४९ चा मुंबई २५) च्या तरतुदी आणि त्याखाली तयार 
केलेले नियम, विनियम आणि ant या अन्वये त्यांना अधीन राहून so 
(यात यानंतर त्यांचा निर्देश परवानाधारक असा करण्यात आला आहे). 


बाईनची भारताच्या सरहद्दी पलीकडून आयात करण्यासाठी किंबा राज्यातील बाईनरीमधून खरेदी 
करून घाऊक विक्री करण्यासाठी प्राधिकार त्यांच्या जागेत 0111 येथे 
(यापुढे ज्याचा उल्लेख परवाना मिळालेली जागा असा करण्यात आला आहे.) पुढील शतींच्या अधीन 
राहून दिनांक पासून दिनांक ३१ मार्च २०० पर्यंतच्या (दोन्ही 
दिवसांचा अंतर्भाव करून) कालावधीमध्ये या परवानाद्वारे दिलेले आहेत ते असे,-- 


शर्ती 


(१) अनुज्ञप्तीधारक यांनी अनुज्ञप्तीसाठी आवश्यक ते अनुज्ञप्ती शुल्क (शासकीय कोषागारात 
आगाऊ रक्कम रुपये आणि रुपये अनामत 
(अक्षरी रुपये ) ठेवीच्या स्वरूपात जमा करतील. 


(२) अमनुज्ञप्तीथारक परवाना मिळालेल्या जागेच्या व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही जागेतून वाईनची 
विक्री करू शकणार नाही अथबा बाईनचा साठा परवाना मिळालेल्या जागेशिवाय ठेवणार नाही किंबा 
* फक्त जिल्हाधिकारी यांच्या विशेष लेखी पूर्वपरवानगी नंतर खाली नमूद केलेल्या वखारीत ठेवतील. 
वखारीतील वाईनच्या साठ्याबाबत ते स्वतंत्र हिशेब ठेवतील. परवाना मिळालेल्या जागेतील ब अधिकृत 
वखारीच्या जागेतील वाईनच्या साठ्याबाबत एकत्रित हिशेबही वेळच्यावेळी ठेवतील. ata साठा हा 
अधिकृत बखारीच्या जागेतून परवाना मिळालेल्या जागेत ज्यास याद्वारे प्राधिकृत केले आहे अशा राज्य 
उत्पादन शुल्क अधिकाऱ्यांनी वितरीत केलेल्या वाहतूक परवान्याद्वारे करतील. अधिकृत बखारीतून 
कोणत्याही परिस्थितीत वाईनची विक्री करणार नाहीत. 


(बाईनच्या अधिकृत बखारीचा पत्ता ee erecta निकला ) 


७८२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., जुलै ३०, २००८/श्रावण ,८, शके १९३० [भाग चार-ब 


(३) अनुज्ञप्तीधारक वाईनची विक्री राज्य शासनाने वेळोवेळी निश्‍चित केलेल्या दरापेक्षा जास्त 
नसेंल अशा दरानुसार करतील. 

(४) अनुज्ञप्तीधारक वाईनच्या व्यापारासंदर्भातील आवश्यक ती माहिती वेळोवेळी आवश्यक 
असेल त्याप्रमाणे आयुक्तांना सादर करतोल. 

(५) परवानाधारक, दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क यापेक्षा कमी श्रेणी नसलेल्या अधिकाऱ्याने 
वेळोवेळी दिलेले आदेश व सूचना यांचे पालन करतील. 

(६) अनुज्ञप्ती निलंबित अथवा te झाल्यास किंवा अनुज्ञप्तीचा कालावधी संपल्यानंतर नुतनीकरण 
न केल्यास अनुज्ञप्तीधारक वाईनचा न विकलेला संपूर्ण साठा त्वरित जिल्हाधिकारी यांना समर्पित 
करतील. सदर बाईनचा विक्रीनंतर शासकीय खर्च व राज्य शासनास द्यावयाची थकबाकी असल्यास 
ती रक्‍कम वजा करून उरलेली रक्‍कम अमनुज्ञप्तीधारकास परत केली जाईल. 

(७) ही अनुज्ञप्ती वर नमूद केलेल्या विशिष्ट कालावधीकरिता दिलेली असल्यामुळे परवानाधारक, 
त्यांचे बारसदार, कायदेशीर प्रतिनिधी किंवा अभिहस्तांकिती यांना ज्या कालाबधीसाठी हा परवाना दिला 
आहे त्या कालावधीच्या समाप्तीनंतर ते पुढे चालू ठेवण्याबाबत किंवा त्यांचे नूतमीकरणाबाबत 
कोणताही दाबा करता येणार नाही. 

(८) मुंबई दारूबंदी अधिनियम, १९४९ याच्या कलम ५४ किंवा ५६ च्या तरतुदीनुसार परवांना 
निलंबित अथबा रद्द केला जाऊ शकतो. 


दिनांक. :...... (००५0000002. ह्या दिवशी .................. २० रोजी मंजूर करण्यात 


जिल्हाधिकाऱ्यांचे सील जिल्हाधिकारी.”. 


भाग चार-ब ] महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., जुलै Yo, २००८/श्रावण ८, शके १९३० ७८३ 


५. मुख्य नियमानंतर जोडलेल्या “ नमुना एफएल-४ ” नंतर “aT एफएलडब्ल्यू-४ ” खालील- 
प्रमाणे जोडण्यात यावा ते असा :-- 


“ नमुना एफएलडब्ल्यू-४ . 
[नियम ४८ सी (२) पहा] 
बाईनच्या विक्रीसाठी तात्पुरती क्लब अनुज्ञप्ती 


मुंबई दारूबंदी अधिनियम, १९४९ (१९४९ चा मुंबई २५) च्या तरतुदी आणि त्याखाली तयार केलेले 
नियम, विनियम आणि आदेश या अन्वये आणि त्यांना अधिन राहून ...................................... 
सचिव ७. ७४४५ क्‍लब / संस्था (यानंतर ज्याचा निर्देश ' अनुज्ञप्तीधारक '' असा करण्यात 
आला आहे) रुपये ..................... चा अग्रीम भरणा (“ शुल्कासहीत ”) केलेनंतर वाईन विक्रीसाठी 
OM iesenngautas: च्या कालावधीसाठी (किंवा अर्जात नमूद केलेल्या विशेष कार्यक्रमांसाठी) 
मारा ताक) ठिकाणी (या पुढे ज्याचे निर्देश “ अनुज्ञप्तीची अधिकृत जागा ” असा 
करण्यात येईल) खालील अटीच्या अधिन राहून प्राधिकृत करता येईल ते असे :-- 


अटी 


(१) अनुज्ञप्ती मंजूर करणाऱ्या प्राधिकरणाकडून मंजूर केलेल्या व त्या उद्देशासाठी प्राधिकृत केलेल्या 
विभागात अनुज्ञप्तीधारक हा पेग किंवा बॉटल खेरीज वाईनची विक्री करू शकणार नाही. 


(२) जिल्हाधिकारी किंवा शासनाने वेळोवेळी बिहीत केलेल्या वेळे खेरीज अनुज्ञप्तीधारक वाईनची 
विक्री करू शकणार नाही किंवा देऊ (serve) शकणार नाही. 


(३) (अ) तात्पुरत्या क्लब अनुज्ञप्तीसाठी लागणारी वाईन विहीत केलेल्या अनुज्ञप्ती खेरीज किंवा 
अन्य व्यक्तीकडून आणू शकणार नाही आणि ज्या अनुज्ञप्तीमधून वाईन विक्की करण्यात 
येणार आहे त्या तात्पुरत्या क्लब अनुज्ञप्तीधारकाच्या जागेत विहीत परिवहन पास/विधी- 
ग्राह्य कागदपत्र खेरीज बाईनची वाहतूक करू शकणार नाही. 


(ब) अनुज्ञप्तीधारक (कोणत्याही व्यक्तीस) क्की जो वेडा आहे किंबा जो मादक पदार्थाचे सेवन 
करणारा म्हणून ओळखला जातो त्याला बाईनची विक्री करू शकणार नाही, 


(४) इतर कोणत्याही बाईनची साठवणूक व विक्रीस बंदी :०- 


(अ) तात्पुरती क्लब अनुज्ञप्तीधारक एखाद्या अनुज्ञप्तीखाली त्याला प्राधिकृत केलेले नसल्यास 
अशा अनुज्ञप्तीधारकाच्या आवारातून प्राप्त केलेले कोणत्याही प्रकारची वाईन विक्री करू शकणार 


७८४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., जुलै ३०, २००८/श्रावण ८, शके १९३० [भाग चार-ब 


नाही. प्राधिकृत न केलेल्या अनुज्ञप्तीधारकाकडून कोणत्याही प्रकारची वाईन क्लब अनुज्ञप्तीधारक 
त्याच्या अनुज्ञप्तीच्या जागेत आणू शकणार नाही किंवा विक्री करू शकणार नाही. तसेच अशा 
प्रकारच्या तात्पुरत्या क्लब अनुज्ञप्तीच्या जागेत वाईन ठेवू शकणार नाही. 


(ब) अनुशप्तीधारकाशिवाय कोणत्याही प्रकारच्या अवैधरित्या प्राप्त झालेल्या, भेसळयुक्त, पिण्यास 
अयोग्य अशी वाईन ठेवू शकणार नाही किंवा विक्री करू शकणार नाही. 


(५) (अ) अनुज्ञप्तीधारक किंवा त्याचा प्रतिनिधी किंवा त्यांनी याकरिता प्राधिकृत केलेल्या 
नोकरनामाधारक त्यांच्या स्वाक्षरीने ब मुळ व दुय्यम प्रतीतील कॅश मेमो स्वाक्षरी करतील 
आणि अशा मेमोची पहिली प्रत खरेदीदाराला देण्यात यावी दुसरी प्रत स्वतः जवळ 
ठेवण्यात यावी. 


(ब) कॅश tether क्लबचे नाब व खरेदीदाराचे नाव ब्रॅन्डचा तपशील आणि विक्री करण्यात 
येणाऱ्या बाईनचे प्रमाण आणि त्यासाठी "आकारण्यात आलेले शुल्क स्पष्टपणे नमूद 
करावे अथवा / दर्शविण्यात आले पाहिजे. 


(क) उपरोक्‍त खंड (ब) नुसार तयार करण्यात आलेल्या कॅश मेमोच्या दुय्यम प्रती जिल्हाधिकारी 
किंवा पोलीस आयुक्त, जिल्हा पोलीस अधीक्षक किंवा राज्य उत्पादन शुल्क अधिकारी 
की जे दुय्यम निरीक्षकांच्या श्रेणीपेक्षा कमी नसावा किंवा मुंबई दारूबंदी कायदा, १९४९ चा 
कलम १२२ अन्वये प्राधिकृत केलेल्या इतर कोणताही अधिकारी याचा निरीक्षणाकरिता 
कोणत्याही क्षणी उपलब्ध करून देण्यात यावेत, 


(६) अनुज्ञप्तीधारक राज्य शासनाने वेळोवेळी ठरवून दिलेल्या किंमतीपेक्षा जास्त किंमतीस बाईनची 
विक्री करू शकणार नाही. 


(७) अनुज्ञप्तीधारक अनुज्ञप्तीची जागा आणि तेथील सर्व उपकरणे स्वच्छ व योग्य स्थितीत असावेत 
आणि अनुज्ञप्तीधारक जिल्हाधिकारी यांनी या बाबतीत दिलेल्या सर्व सुचनांचे पालन करीन. 


(८) अनुज्ञप्तीधारक वाईनच्या व्यवसाय संबंधित वेळोवेळी हबी असलेली माहिती आयुक्तांना सादर 
करतील. : 


(९) दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क यापेक्षा कमी श्रेणी नसलेल्या राज्य उत्पादन शुल्क 
विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेश व सुचनांचे पालन अनुज्प्तीधारक करतील. 


(१०) मुंबई दारूबंदी अधिनियम, १९४९ चा कलम ५४ किंवा ५६ च्या तरतुदीनुसार याप्रमाणे 
अनुज्ञप्ती निलंबित किंवा रद्द करता येऊ शकेल. 


a 


भाग चार-ब ] महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., जुलै ३०, ९००८/श्राबण ८, शके १९३० ७८५ 


(११) अनुज्ञप्ती निलंबित अथवा रद्द झाल्यास किंवा अनुज्ञप्तीचा विधीग्राह्य असलेला कालावधी 
संपल्यानंतर अनुशप्तीचे नुतनीकरण न केल्यास अनुज्ञप्तीधारक त्याच्याकडील विक्री न झालेल्या वाईनचा 
सर्व साठा जिल्हाधिकारी यांना समर्पित करतील. अशाप्रकारे समर्पित केलेल्या बाईनच्या साठ्याची 
जिल्हाधिकारी विक्रो करतील अशाप्रकारे विक्रो करण्याकरिता आलेला खर्च बजा जाता आणि शासनाकडे 
देय असलेली कोणतीही थकबाकी शिल्लक असल्यास ती वजा करून उरलेली रक्‍कम अनुज्ृप्तीधारकास 
परत करतील. न 


दिनांक ..................... ह्या दिवशी .................... २० रोजी मंजूर करण्यात आला. 
जिल्हाधिकाऱ्यांचे सील, जिल्हाधिकारी.”", 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्र. ता. गोड, 
शासनाचे सहसचिव. 


७८६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., जुलै ३०, २००८/श्रावण ८, WE १९३० [भाग चार-ब 
HOME DEAPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 30th July 2008 
NOTIFICATION 
Bompay Proutsition Act, 1949. 


No.MIS 1107/CR-40/EXC-3.— Whereas, the Government of Maharashtra 
considers that the following rules further to amend the Bombay Foreign 
Liquor Rules, 1953 should be brought into force at once, and therefore, 
the rules, should be made without previous publication as provided by 
the proviso to sub-section (3) of section 143 of the Bombay Prohibition ' 
Act, 1949 (Bom. XXV of 1949) ; 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clauses 0), (0, 
(४), (Al), (४), (१8) and (८) of sub-section (2) of section 143 of the Bombay 
Prohibition Act, 1949 (Bom. XXV of 1949) and of all other powers enabling 
it in this behalf, the Government of Maharashtra hereby makes the 
following rules, further to amend the Bombay Foreign Liquor Rules, 
1953, as follows namely :— 


1. These rules may be called the “Bombay Foreign Liquor 
(*Amendment) Rules, 2008.”. 


2, After rule 5-B (3) of the Bombay Foreign Liquor Rules, 1953 
(hereinafter referred to as “the principal Rules ”), the following rule 
shall be inserted, namely :— 


“5-2 (1) Application for trade and import licence for wines only,.— 
Any person desiring to import and sell of wines by wholesale shall 
apply to the Collector in Form F. L. W/A-1A for a trade and import 
licence. for wines in that behalf. Every such application shall be 
accompanied by chalan evidencing payment of a fee of rupees fifty 
in respect of such application. 


(2) On receipt of the application, under sub-rule (1), the Collector 
may make inquiries for verification of the details stated in the 
application and also such other inquiries as he deems necessary, for 
the disposal of application. If he is satisfied that there is no objection 
to grant the licence applied for, he may with the previous sanction 
of the State Government, grant the applicant, a licence in Form 
“F.L.W.I.” on payment of fee of rupees five thousand and deposit 
of rupees five thousand. 


भाग चार-ब ] महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., जुलै ३०, २००८/श्राबण ८, शके १९३० ७८७ 


(8) The provisions of rules 6-5, 6, GA, 7 to 15, 16 (2), 18 to 23 
’ applicable for licence in “ Form FL-I ”, shall apply mutatis mutandis, 
to licence in “Form F.L.W. I.”. 
8. After rule 48B of the principal Rules, following rule shall be 
inserted, namely :— 


“48C (1) Application for temporary. club licence for sale of wine 
only.—The Secretary of any club or any such institution or any 
person duly authorised by the club or institution shall, if it is 
intended to sell wine temporarily at any special function, apply to 
the Collector for temporary club licence in that behalf. Every such 
application shall be accompanied by a chalan evidencing payment of 
fee of rupees fifty for such application and contain the following 
particulars namely :— 


(i) Name of the institution, 


(ii) Exact location of the institution, with census number of 
the house or building, name of the street, the name of the city, 
town or village, as the case may be, 


(७7) Object of special function on which wine will be sold. 


(iv) Date or dates of special function. 


(v) Whether the profits derived from such special function will 
be utilised for the benefit of any charitable institutions, and if so, 
in what manner and, 


(vi) Hours of opening and closing of such special function. 


(2) On receipt of an application under sub-rule (2), the Collector 
shall make enquiries for verification of the particulars given in the 
application, and after satisfying himself that the premises in the 
club or institution where it is proposed to sell the liquor are in 
conformity with the provisions of the rules and instructions issued 
in this behalf, by the State Government or the Commissioner from 
time to time and that there is no other objection to grant the 
licence applied for may inform the appficant of the decision to grant 
such temporary licence in “Form F.L.W. IV” for Wines only on 
payment of fee of rupees Six hundred per function or for such 
temporary period as may be specified therein. 


७८८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., जुलै ३०, २००८/श्रावण ८, शके १९३० [भाग चार-ब 


(8) All provisions applicable to “ FL-IV ” licence under Rule 49 to 
53, 55 to 61 shall apply mutatis mutandis to the licence in “ Form 
F.L.W. IV” 


4, After “Form F.L/A-1A” appended to the principal Rules, the 
following Forms shall be inserted, namely :-— 


“FORM F.L.W. A- 
[See rules 5 C(1)} 


Form of application for trade and import licence for removal of 
wines from a custom frontier and for the import and vend of 
wine by wholesale 


1. Name and address of the applicant. 
2. Names and addresses in full of the partners, if any. 


3. Exact location and full address of the premises where the business 
will be conducted. 


4. Whether the applicant (or any of his partners) holds on the date 
of this application or held at any time in the past (individually or in 
partnership with others) any licence for the sale of wine, and if so, the 
details thereof. 


5. Proof of the solvency of the applicant. 


* 6. Whether the applicant is in excise arrears or in arrears of any 
other Government dues such as sales tax, income tax, ete. 


I hereby declare that the particulars given above are correct. 


I hereby undertake to abide by the conditions of the licence and 
provisions of the Bombay Prohibition Act, 1949 and rules, regulations 
and orders made thereunder, from time to time. 


Date : Signature of the applicant. 


To, 


Collector, 


भाग चार-ब ] महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., जुलै ३०, २९००८/श्रावण ८, शके १९३० ७८९ 


FORM F.LW.L. 
_ [See rules 5 C(2)] 
No. of 20 _ 
(For the whole of the State of Maharashtra) 


Trade and import licence for the removal from Customs Frontier and 
for the import and vend of wine by wholesale (Not to be drunk on 
the premises). 


Preamble. Licence is hereby granted, under. and subject to the 
provisions of the Bombay Prohibition Act, 1949 and the rules, regulations 
and orders made thereunder, 0..............., णक र chereinafter 
called “ the Licensee ”), authorising him to remove from Customs Frontier 
and to import and to purchase from wineries in the State and sell by 
whole-sale wines at his licenced premises situated at 
aan .. (hereinafter referred to as “licenced premises ”) from. ,........ in 
20 to 3ist March 20 (both days inclusive), subject to. the following 
conditions, namely :-— : 


Conditions 


1. The licensee shall pay into the Government treasury a sum of 
Rs, ...... मळ sum of Rs. ............ (Rupees ............) as licence fee and a 
sum of Rs. ............. (Rupees... ) as deposit. 


2. The licensee shall not sell at any place other than the licensed 
premises nor shall he keep wine in any place except in the licensed 
premises or, if specifically permitted in writing by the Collector, at the 
warehouse which is situated at the place specified below. He shall keept 
separate accounts of the stocks of wine kept at the warehouse. 
A consolidated account of the stock of wine at the licensed premises and 
the warehouse shall also be maintained by him. Stock of wine shall be 
transported from the warehouse to the licensed premises under passes 
issued by the State Excise Officer, duly authorised in this behalf, In no 
case shall the licensee sell wine from such warehouse. 


(situation of warehouse... ) 


3. The licensee shall sell wine at a pricesnot exceeding that fixed by 
the State Government in that behalf, from time to time. 


4. The licensee shall furnish such information in connection with his 
business under the licence as may be required by the Commissioner, 
from time to time. ; 


७९० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., जुलै ३०, २००८/श्रावण ८, शके १९३० [भाग चार-ब 


5. The licensee shall comply with all orders and instructions issued 
to him by the State Excise Officers not lower in rank than a Sub- 
Inspector, State Excise. 


6, In case the licence is suspended or cancelled during its currency 
or is not renewed on its expiry, the licensee shall forthwith surrender 
the whole stock of unsold wine to the Collector, the Stock of wine so 
surrendered shall be sold by the Collector and the proceeds of the sale 
shall, after deducting the expenses and any sum due to the State 
Government, be returned to the licensee. 


7. As this licence is granted only for the period specified above, it 
shall not give the licensee, his heirs, legal representatives or assignees, 
any claim whatsoever to the continuance or renewal thereof beyond the 
said period. : 


8. This licence may be suspended or cancelled in accordance with the 
provisions of section 54 or 56 of the Bombay Prohibition Act, 1949. 


Granted this ....... inet eines Day of ,................> 20 , 


Seal of the ; 
Collector. Collector. ”. 


भाग चार-ब ] महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., जुलै ३०, २००८/श्रावण ८, शके १९३० ७९१ 


5. After Form F.L.IV. appended to the principal Rules, the following 
form shall be inserted, namely :— 


“FORM F.L.W.IV 
[See rule 48C(2) ] 
Licence for the sale of wine at a club temporarily 


Licence is hereby granted, under and subject to the provisions of the 
Bombay Prohibition Act, 1949 (Bom. XXV of 1949), and the rules, 
regulations and orders made thereunder to ............000 , Secretary of 

_ the... Club (hereinafter referred to as “ the licensee”), on payment 
of a fee (hereinafter referred to as “the licensee”) of Rs. ............. and 
a deposit of Rs. .............. in advance, authorising him to sell the wine 

- during the period from ............. £0 aes ciisnirsaseed or a special function applied 

for (hereinafter referred to as “the licensed premises ”), subject to the 
following conditions, namely 


Conditions 


1, The licensee shall not sell or serve wine except in pegs of bottles 
in the licence premises, assigned for that purpose and approval by the 
licensing authority 


2. The licensee shall not sell or serve wine except during the hours 
as prescribed by Government from time to time 


3. (a) Wine required for a temporary club shall not be bought except 
from a person holding valid licence and shall not be transported from 
latter's premises to temporary club premises except under a transport 
pass or valid documents 


(b) The licensee Shall not sell wine to any person who is insane or 
known to believed to be intoxicated 


4. (a) Aclub licensee shall not keep or sell in the licensed premises 
wine of any kind which he is not authorised sell under the licence, not 
shall be keep or sell wine in any place except in the licensed premises 
of such temporary club 


७) No adulterated, deteriorated or spurious wine of any kind shall be 
received sold or kept by the licensee 


(6) (2) The licensee or his agent or servant duly authorised in this 
behalf shall make out a cash memo in duplicate signed by himself or his 
agent or servant, as the case may be and by the purchaser in respect of 
wine sold to such purchaser and shall given the first copy of the memo 
to such purchaser and retain the such duplicate with himself. 


७) The cash memo shall clearly show the name of the club, the name 
of the purchaser, details regarding the brand and quantity of wirre sold 
and the amount charged. 


७९२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., जुले ३०, २००८/ज्राबण ८, शके १९३० [भाग चार-ब 


(c) The ducplicate copies of cash memos made out under clause (b) 
shall at all reasonable times be open to inspection by the Collector or the 
Commissioner of Police, District Superintendent of Police or any 
Prohibition and Excise Officer not lower in rank than a Sub-Inspector or 
any other officer empowered under section 122 of the Bombay Prohibition 
Act, 1949. 


6. The licensee shall sell wine at a price not exceeding that prescribed 
by the State Government from time to time. 


7. The licensee shall at all time keep the licensed premises and all, 
* appurtenances thereto in a clean and decent condition and the licensee 
shall comply with any directions issued by the Collector in that behalf. 


8. The licensee shall furnish such information in connection with his 
business under the licence as may be required by the Commissioner 
from time to time 


9. The licensee shall,comply with all orders and instructions issued 
to him by the Prohibition and State Excise Officers.not lower in rank 
than a Sub-Inspector, Prohibition and State Excise 


10. This licence may be suspended or cancelled in accordance with 
the provisions of section 54 or 56 of Bombay Prohibition Act, 1949. 


11, In case this licence is cancelled or suspended during the currency 
of the licence period or is not renewed on its expiry, the licensee shall 
surrender the whole stock of unsold wine forthwith to the Collector, The 
stock of wine so surrendered shall be sold by the Collector and the 
proceeds of the sale shall after deducting the expenses and any sum due 
to State Government be returned to the licensee. 


Granted this...i cscs day Of wus 20 
Seal of the 
Collector, Collector.”. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


ग. GOUD. 
Joint Secretary to Government. 


शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुंबई 


